चार कृषि विद्यापीठे आणि महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व 
संशोधन परिषद, पुणे यांना सन २०१८-१९ या आर्थिक 
वर्षात माहे एप्रिळ-डिसेंबर, २०१८ करीता प्रथम 
नऊमाहीकरीता मंजुर केलेले अनिवार्य अनुदान 
वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, wan, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : कृषिवि-३७१८/प्र. क्र.५३/७-अ, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : १२ एप्रिल, २०१८. 


वाचा :- १) शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्रमांक - मफुकृवि-१७९९/प्र.क्र.१७४/२०-अ, 
दिनांक १८/१२/२०००, 
२) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक - अर्थसं - २०१८/प्र.क्र.६९/अर्थसंकल्प-३, 
दिनांक ०२ एप्रिल, २०१८, 
३) शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्रमांक- अंदाज-२०१८/(प्र.क्र.५५/१८)/२-अ, 
दिनांक ०६एप्रिल, २०१८. 
शासन निर्णय :- 


उपरोक्त संदर्भ क्रमांक - (१) येथील शासन निर्णय दिनांक १८/१२/२००० अन्वये सन २०००-२००१ 


या आर्थिक वर्षापासून राज्यातील कृषि विद्यापीठांना योजनेतर अनुदान मंजूर करण्यासाठी सुधारित 


सहायक अनुदान सुत्र विहीत केळे आहे. त्यानुसार राज्यातील चार कृषि विद्यापीठे आणि महाराष्ट्र कृषि 
शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे यांना सन २०१८-२०१९ या आर्थिक वर्षाकरिता “२४१५ कृषि विषयक 


संशोधन व शिक्षण” या मुख्य लेखाशीर्षाखाली “०१ पीक संवर्धन”, “०३ पशुसंवर्धन” व”'०५ 


मत्स्यव्यवसाय* व “८० सर्वसाधारण* या उपशीर्षांतर्गत ०४ निवृत्तीवेतन विषयक खर्च, ३१ सहायक 


अनुदाने (वेतनेतर) व ३६ सहायक अनुदाने (वेतन) या बाबींकरीता तसेच ६२१६, गृहनिर्माणासाठी कर्जे या 


मुख्य लेखाशीर्षाखाली ५५, कर्जे व आगाऊ रकमा या बाबीखाली माहे एप्रिल-डिसेंबर, २०१८ करीता 


सोबतच्या परिशिष्ट “अ” मधीळ विवरणपत्रात दर्शविल्याप्रमाणे मंजुर केलेले रु. ६३५,३९,८७,०००/- 


(अक्षरी रुपये सहाशे पस्तीस कोटी एकोणचाळीस लाख सत्याऐंशी हजार फक्त) इतके अनुदान प्रथम 


नऊमाहीकरीता खालील नमूद अटी व शर्तीच्या अधिन राहून वितरीत करण्यास शासन मंजुरी देत आहे. 


अटीव शर्ती 
१ कृषिविद्यापीठांनी व कृषि परिषदेने उपलेखाशिर्ष/ गट / योजना आणि बाबनिहाय वितरीत केलेला 


निधी संबंधीत योजनेतील जी पदे / बाबी, योजनेतर योजना म्हणून पुढे चाळू ठेवण्यास शासनाने मान्यता 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिवि-३७१८/प्र. क्र.५३/७-अ, 


दिली आहे, त्या पदांचे वेतन व भत्ते आणि अनुज्ञेय बाबींसाठीच फक्त खर्च करावा. काही पदे रिक्‍त 


असल्यामुळे अथवा अन्य बाबी / कारणांमुळे एखाद्या योजनेखाली अनुदान अखर्चित राहील्यास, सदर 


अनुदान पुढील महिन्यामध्ये वितरीत करण्यात येणा-या अनुदानामध्ये समायोजित करावे. 


२) weakens, गटनिहाय, योजनानिहाय व बाबनिहाय वितरीत केलेला निधी कोणत्याही 


कारणास्तव अखर्चित / शिल्लक राहीला / राहणार असेल तर सदर अखर्चित / शिल्लक निधी शासनाचे 


मान्यतेशिवाय इतर गटांसाठी / योजनांसाठी / बाबींसाठी परस्पर वर्ग करु नये किंवा खर्च करु नये. 


३) उपलेखाशिर्षनिहाय मंजूर योजनांचे व त्या अंतर्गत मंजूर असलेल्या पदांचे सुधारित 


आकृतीबंधानुसार व्यवस्थितरित्या गटनिहाय वर्गीकरण केले आहे किंवा कसे याची कृषि परिषदेने / 


विद्यापीठाने सखोल तपासणी करावी. सदर वर्गीकरणामध्ये शासनाच्या मान्यतेशिवाय कोणतेही बदल करु 


नयेत. 


४ प्रत्येक गटामधील वितरीत केलेले सहाय्यक अनुदान, महसूली उत्पन्न त्या गटातील अनुज्ञेय 


बाबींवरील खर्च भागविण्यासाठी आणि विकास कामे करण्यासाठी उपयोगात आणावे. एका गटाचे सहायक 


अनुदान आणि महसूली उत्पन्न दुस-या गटातील योजनां / बाबींसाठी वर्ग करु नये. एखाद्या गटातील 


योजनेसाठी जास्त सहायक अनुदान वितरीत झाळे असेळ तर, पुढील निधीची मागणी करताना सदर 


जास्तीचे अनुदान विचारात घेऊन तेवढ्या कमी व अनुज्ञेय निधीची मागणी करावी. 


५ शासनाने मंजूर केलेल्या पदांपैकी जी पदे महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठे अधिनियम १९८३ आणि 


महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठे परिनियम १९९० मधील तरतूदीप्रमाणे भरलेली आहेत व सदर पदे योजनेतर 


खर्चाने पुढे चाळू ठेवण्यासाठी शासनाने मान्यता दिली आहे, अशा पदांच्या वेतन व भत्त्यांसाठीच विहीत 


अनुदान देय राहील. 


६ प्रत्येक उपलेखाशीर्ष / गट/योजना आणि बाब निहाय स्वतंत्र लेखे / हिशोब ठेवावेत. 


७ ज्या योजनांतर्गत / योजनेतर योजनांचा कालावधी संपलेला आहे, अज्ञा योजना संबंधित 


कालावधीनंतर शासनाची मान्यता मिळाल्याशिवाय योजनेतर/योजनांतर्गत खर्चाने पुढे चाळू ठेऊ नयेत. 


८) महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषदेने, कृषि विद्यापीठांना मंजूर Hos सहाय्यक अनुदान, 


अनुदान सुत्राप्रमाणे बरोबर आहे किंवा कसे, तसेच विहीत sear / कार्यपध्दतीनुसार खर्च करण्यात येत 


आहे किंवा कसे, याबाबत प्रत्येक आर्थिक वर्षाचा मुल्यमापन अहवाल शासनास संबंधित आर्थिक वर्ष समाप्त 


झाल्यापासून तीन महिन्यांच्या कालावधीत सादर करावा. तसेच, मागील आर्थिक वर्षाचा अखर्चित निधी 


किती आहे हे तात्काळ शासनास कळवावे. 
पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिवि-३७१८/प्र. क्र.५३/७-अ, 


९) & शासनाने विद्यापीठाच्या काही नवीन योजनांना मान्यता देताना, सदर योजनेमधील पदे अंतर्गत 


समायोजनाने उपलब्ध करण्यास/भरण्यास मान्यता दिलेली आहे. यामुळे सदर नवीन योजनेसाठी नवीन 


पदे निर्माण झाल्यामुळे, ज्या योजनेतर / योजनांतर्गत मूळ योजनांमधील पदे अंतर्गत समायोजनाने नवीन 


योजनेकरिता वर्ग / उपलब्ध केली असतील, त्या मूळ योजनांमधील पदांचे वेतन व भत्यासाठी या 


आदेशान्वये वितरीत केलेला निधी खर्च करु नये. तसेच तिमाही अनुदानाची मागणी करताना, अज्ञा पदांचे 


वेतन व भत्त्यासाठी लागणा-या निधीची मागणी करु नये. 


१०) कृषि विद्यापीठांना त्यांचे महसूली उत्पन्न वापरण्यास शासनाने मान्यता दिलेली आहे. याबाबत 


विद्यापीठाने विहीत आदेश आणि कार्यपध्दतीनुसार उचित कार्यवाही करावी. तसेच महसूली उत्पन्न 


वाढविण्याच्या योजना राबविण्याबाबत कार्यवाही करावी. 


११) विद्यापीठांना मंजूर करण्यात आलेले अनुदान महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठे अधिनियम १९८३, महाराष्ट्र 


कृषि विद्यापीठे परिनियम १९९०, आणि महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठ लेखा संहिता १९९१ मधील तरतूदीप्रमाणे 


आणि प्रचलित शासन आदेश व विहित कार्यपध्दतीनुसार सक्षम अधिका-यांची प्रशासकीय व वित्तीय 


मान्यता घेतल्यानंतर विहीत मर्यादेत खर्च करण्यात यावे. केवळ अर्थसंकल्पीय तरतूद आहे किंवा अनुदान 


वितरीत केले आहे म्हणून खर्च करु नये. 


१२) सन २०१८-२०१९ मधील अनुदानाची मागणी करताना, विद्यापीठाने दरमहा १० तारखेपर्यंत 


योजनानिहाय वितरीत केलेले अनुदान, प्रत्यक्ष खर्च आणि शिल्लक अनुदान याबाबतचा अहवाल सादर 


करावा. यापुढे अनुदानाची मागणी सादर करताना, पूर्वी वितरीत केलेल्या अनुदानातील शिल्लकीची 


प्रस्तावित मागणीशी सांगड घालून, प्रत्यक्षात आवश्‍यक तेवढ्याच अनुदानाची मागणी करण्यात यावी. 


१३) नियमबाह्य योजना, पदे आणि बाबींसाठी खर्च करु नये. 


१४ विद्यापीठाच्या नियंत्रक आणि इतर संबंधित सक्षम प्राधिका-यांनी उपरोक्त अटी व arid 


काटेकोरपणे अनुपालन करावे. 


१५) सोबतच्या परिशिष्ट “अ” मधील विवरणपत्रातील स्तंभ क्र.४ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे उपविभागीय 


कृषि अधिकारी, अहमदनगर, उपविभागीय कृषि अधिकारी, दापोली, उपविभागीय कृषि अधिकारी, 


अकोला, उपविभागीय कृषि अधिकारी, परभणी व संचालक (कृषि प्रक्रिया व नियोजन), कृषि आयुक्तालय, 


पुणे यांच्या नियंत्रणाखालील कार्यरत असलेले सहाय्यक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, पुणे या 


आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी संबंधित उपशीर्षांतर्गत स्तंभ क्र. ६ खाली मंजूर केलेले अनुदान 


शासन निर्णय कृषि व सहकार विभाग क्रमांक अजीयु-१०७२/१८४७१/व्ही, दिनांक २७ सप्टेंबर १९७२ आणि 
पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिवि-३७१८/प्र. क्र.५३/७-अे, 


शासन निर्णय क्रमांक कृषिवि- २००३/सीआर-३५/२०-अे, दिनांक 24/8/2003 मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे 


कृषि विद्यापीठांचे नियंत्रक व सल्लागार (वित्त), महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे यांना अदा 


करण्याबाबत आवश्यक कार्यवाही करावी. 


१६) या प्रित्यर्थचा खर्च सन २०१८-२०१९ च्या अंदाजपत्रकात सोबतचे परिशिष्ट “अ” मधील 


विवरणपत्रातील स्तंभ क्रमांक २ मध्ये नमूद केलेल्या लेखाशीर्षाखाली मंजूर केलेल्या तरतूदीतून मासिक 


निधी विवरणपत्राच्या मर्यादेत भागवावा व त्याच लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


हे आदेशा महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियम पुस्तिका (भाग-१) १९७७ मधील परिच्छेद १४२ व १४४ अन्वये 


प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या WAR व वित्त विभागाने मंजुर केलेल्या अर्थसंकल्पीय अंदाज 


२०१८-१९ नुसार विभागाच्या स्तरावर निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध 
करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०१८०४१२१६५०२८३९०१ असा आहे. सदर 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Bharati Dinesh Dhuri 
DN: c=! =Gi if tra, 


Bharati 


cn=Bhi ॥ Dhi 
Date: 2018.04.17 12:51:14 +05'30" 


(भारती दि.धुरी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


१. महासंचालक / सल्लागार (वित्त), महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे, 

२. संचालक (कृषि प्रक्रिया व नियोजन), कृषि आयुक्तालय, पुणे-१, 

३. कुलगुरु / कुलसचिव / नियंत्रक / विद्यापीठ अभियंता, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी, 

४. कुलगुरु / कुलसचिव / नियंत्रक/ विद्यापीठ अभियंता, डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, 
दापोली, 

५. कुलगुरु / कुलसचिव / नियंत्रक/ विद्यापीठ अभियंता, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, 

परभणी, 

कुलसचिव / नियंत्रक / विद्यापीठ अभियंता, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला, 

उपविभागीय कृषि अधिकारी, अहमदनगर / दापोली / अकोला / परभणी, 

सहायक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, पुणे 

महालेखापाल, महाराष्ट्र १/ २ (लेखापरिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर 

१०. जिल्हा कोषागार अधिकारी, अहमदनगर / उपकोषागार अधिकारी, राहूरी, जिल्हा अहमदनगर 

११. जिल्हा कोषागार अधिकारी, रत्नागिरी / उपकोषागार अधिकारी, दापोली, जिल्हा रत्नागिरी, 

१२. जिल्हा कोषागार अधिकारी, अकोला / उपकोषागार अधिकारी, अकोला, जिल्हा अकोला, 

१३. जिल्हा कोषागार अधिकारी, परभणी / उपकोषागार अधिकारी, परभणी, जिल्हा परभणी, 

१४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई / निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई, 

१५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे, 


eon om 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिवि-३७१८/प्र. क्र.५३/७-अे, 


१६. मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई, 

१७. उप मुख्य लेखा परिक्षक (वरिष्ठ) स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई, 
१८.वित्त विभाग (व्यय-१ / अर्थसंकल्प - १३), मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२, 

१९. कक्ष अधिकारी, कार्यासन २ओ / st, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२, 
२०. कार्यासन 0-3 (निवडनस्ती), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिवि-३७१८/प्र. क्र.५३/७-अ, 


परिशिष्ट - अ 
शासन निर्णय, कृषि व पदु विभाग क्रमांक : कृषिवि-३७१८/प्र. क्र.५५/७-अ, दिनांक १२/०४/२०१८ सोबतचे परिशिष्ट 
(रुपये हजारात) 
अ. लेखाशीर्ष शि आहरणव सन २०१८-१९ | ७०% मर्यादेत 
क्र संवितरण करीता वितरीत 
अधिकारी अर्थसंकल्पित करावयाचे 
oe अनुदान 
| १. | र. ३. i Re | 4. व. 
अ) महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी, जिल्हा - अहमदनगर, SNH अनुदम (अनगिऱय) 
०१) ०१ पीकसंवर्धेन ०४, निवृत्तीवतन । उपविभागीय | १४४,८३,९८ १०१, ३८ ,७९ 
१२० इतर संस्थांना सहाय्य विषयक खर्च । कृषि अधिकारी, 
(00) (०१ म.फु. कृ.वि. ला सहायक | ३१, सहायक अहमदनगर ११,७०,४५ ८,१९,३१ 
अनुदान (२४१५ ००२५) अनुदाने (वेतनेतर) 
३६, सहायक १९१,१८,८७ १३३,८३,२१ 
अनुदाने (वेतन) 
एकूण | ३४७,७३, ३० २४३,४१,३१ 
०२) ०३ पशुसंवर्धन ३१, सहायक । उपविभागीय १२,८४ ८,९९ 
१२० इतर संस्थांना सहाय्य अनुदाने (वेतनेतर) | कृषि अधिकारी, 
(०१) (०१) म.फु. कृ.वि ला ३६, सहायक अहमदनगर ३,४४,१८ २,४०,९३ 
सहायक अनुदान अनुदाने (वेतन) 
(२४१५ 0986) 
एकूण 3,40,02 288,82 
८० सर्वसाधारण ०४, निवृत्तीवतन । उपविभागीय ४,२०,७७ २,९४,५४ 
°%) (00) (०२) महात्मा फुले कृषि विषयक खर्च | कृषि अधिकारी, 
विद्यापीठाला कर्मचा-यांच्या अहमदनगर 
अंशदानाच्या रकमेइतकी समतुल्य एकूण ४,२०,७७ २,९४,५४ 
अंशदानाची रक्‍कम देण्यासाठी 
सहायक अनुदान (अनिवार्य) 
(२४१५ १०२१) 
ब) डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ,दापोली, जिल्हा - रत्नागिरी, सहायक अनुदान (अनिवार्य) 
08) ०१ पीकसंवर्धन ०४, निवृत्तीवेतन | उपविभागीय ३१,९४,२१ २२,३५,९५ 
१२० इतर संस्थांना सहाय्य विषयक खर्च | कृषि अधिकारी, 
(००) (०२) डॉ. बा. सा. को. कृ. वि. ३१, सहायक दापोली ३,६७,०० २,५६,९० 
ला सहायक अनुदान (२४१५ ००३४) अनुदाने (वेतनेतर) 
३६, सहायक ७४,२०,०७ ५१,९४,०५ 
अनुदाने (वेतन) 
एकूण | १०९,८१,२८ ७६,८६,९० 
०५) ०३ पशुसंवर्धन ०४, निवृत्तीवेतन । उपविभागीय २,८१,८० १,९७,२६ 
१२० इतर संस्थांना सहाय्य विषयक खर्च | कृषि अधिकारी, 
(००) (०२) डॉ. बा. सा. को. कृ. वि. ३१, सहायक दापोली 99,98 ७,८० 
ला सहायक अनुदान द x — 
2 | ,१५,७ ८१,० 
(२४१५ ०१७९) अनुदाने (वेतन) ms 
एकूण ४,०८,६७ २,८६,०७ 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिवि-३७१८/प्र. क्र.५३/७-अ, 


अंशदानाच्या रकमेइतकी समतुल्य 
अंडदानाची रक्‍कम देण्यासाठी 
सहायक अनुदान (अनिवार्य) 
(२४१५ १०५९) 


अ. शिंका बाब आहरणव सन २०१८-१९ | ७०% मर्यादेत 
क्र संवितरण करीता वितरीत 
अधिकारी अर्थसंकल्पित करावयाचे 
aus अनुदान 
वि र. ३. [> ee | 4. ६. 
of) ०५ मत्स्यव्यवसाय ०४, निवृत्तीवेतन | उपविभागीय २,५४,५४ १,७८,१८ 
१२० इतर संस्थांना सहाय्य विषयक खर्च | कृषि अधिकारी, 
(००) (०२) डॉ. बा. सा. को. कृ. वि. ३१, सहायक दापोली 83,84 30,89 
ला सहायक अनुदान a aS = a 
(२४१५ ०२४१) रच २९ 88," 
एकूण १२,९०,२५ ९,०३,१७ 
०७) ८० सर्वसाधारण ०४, निवृत्तीवतन । उपविभागीय ३,६०,२९ २,५२,२० 
(००) (०१) डॉ.बाळासाहेब सावंत | विषयक खर्च कृषि अधिकारी, 
कोकण कृषि विद्यापीठाला दापोली 
कर्मचा-यांच्या अंशदानाच्या एकूण ३,६०,२९ २,५२,२० 
रकमेइतकी समतुल्य अंशदानाची 
रक्कम देण्यासाठी सहायक अनुदान 
(अनिवार्य) (२४१५ १०१२) 
क) डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला, सहायक अनुदान (अनिवार्य) 
०८) 09 पीकसंवर्धन ०४, निवृत्तीवतन =| उपविभागीय ८९,३१,०१ ६२,५१,७१ 
१२० इतर संस्थांना सहाय्य विषयक खर्च । कृषि अधिकारी, 
(00) (०३) डॉ. पं. दे. कृ. वि. ला ३१, सहायक अकोला १२,४२,२० ८,६९,५४ 
सहायक अनुदान अनुदाने 
(२४१५ ००४३) (वेतनेतर) 
३६ सहायक १३१,५१,६८ ९२,०६,१८ 
अनुदाने 
(वेतन) 
एकूण | २३३,२४,८९ १६३,२७,४३ 
०९) ०५ मत्स्यव्यवसाय ३१, सहायक उपविभागीय १,२५ ८७ 
१२० इतर संस्थांना सहाय्य अनुदाने कृषि अधिकारी, 
(००) (०३) डॉ. पं. दे. कृ. वि. ला (वेतनेतर) अकोला 
सहायक अनुदान टेरा चक. ३६,२० २५, ३४ 
(२४१५ ०२६८) pe 
(वेतन) 
एकूण ३७,४५ २६,२१ 
es दतत ग a ae 2,88,82 9,09, 88 
८० सर्वसाधारण विषयकखर्च |? यं i र 
(००) (०५) डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि अकोला 
विद्यापीठाला कर्मचा-यांच्या vou 288,88 गत 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिवि-३७१८/प्र. क्र.५३/७-अ, 


अ. लेखाशीर्ष बाब आहरणव | सन २०१८-१९ | ७०% मर्यादेत 
क्र संवितरण करीता वितरीत 
अधिकारी अर्थसंकल्पित करावयाचे 
shag अनुदान 
a २. ३. [1 ४. | 4. व. 
ड) वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी, जिल्हा -परभणी, सहायक अनुदान (अनिवार्य) 
११) ०१ पीकसंवर्धन ०४, निवृत्तीवतन | उपविभागीय ६०, १५,९२ ४२,११,१४ 
१२० इतर संस्थांना सहाय्य विषयक खर्च कृषि अधिकारी, 
(००) (०४) व.ना.म. कृ. वि. ला. सहायक | ३१, सहायक परभणी ७,५७,६० ५,३०, ३२ 
अनुदान (२४१५ ००५२) अनुदाने 
(वेतनेतर) 
३६, सहायक १०५, ३२, ६४ ७३,७२,८५ 
अनुदाने 
(वेतन) 
एकूण | १७३,०६,१६ १२१,१४,३१ 
१२) ०३ पशुसंवर्धन ३१, सहायक उपविभागीय ७,८३ ५,४८ 
१२० इतर संस्थांना सहाय्य अनुदाने कृषि अधिकारी, 
(00) (08) GALA. कृ. वि. ला. सहायक (वेतनेतर) परभणी 
अनुदान (२४१५ ०२०३) ३६, सहायक २,०८,८६ १,४६, २० 
अनुदाने 
(वेतन) 
एकूण २,१६,६९ १,५१,६८ 
a) ८० सर्वसाधारण ०४, निवृत्तीवेतन Sul pia mime 
(00) (०४) वसंतराव नाईक मराठवाडा विषयक खर्च कृषि अधिकारी, 
कृषि विद्यापीठाला कर्मचा-यांच्या परभणी 
अंशदानाच्या रकमेइतकी समतुल्य एकूण ६,७९,८९ ४,७५,९२ 
अंशदानाची रक्कम देण्यासाठी 
सहायक अनुदान (अनिवार्य) 
(२४१५ १०४१ 
आ) महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे, सहायक अनुदान (अनिवार्य) 
१४) ०१ पीकसंवर्धन ३१, सहायक सहायक १,०३,४० ७२,३८ 
१२० इतर संस्थांना सहाय्य अनुदाने संचालक 
(००) (०५) महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व (वेतनेतर) (लेखा-१) कृषि 
संशोधन परिषदेला सहायक अनुदान ३६, सहायक । आयुक्तालय, पुणे १,८९,८४ १,३२,८९ 
(२४१५ ००६१ अनुदाने 
(वेतन) 
एकूण २,९३,२४ २,०५,२७ 
इ ६२१६, गृहनिर्माणासाठी कर्ज, कृषि विद्यापीठांच्या कर्मचा-यांना घरबांधणी अग्रीम 
44) ६२१६, गृहनिर्माणासाठी कर्ज, | ५५, कर्जे व आगाऊ | उपविभागीय ४२,४३ २९,७० 
(००) (09) कृषि विद्यापीठांच्या कृषि अधिकारी, 
कर्मचा-यांना घरबांधणी अग्रीम अहमदनगर 
(६२१६ ०२०१) 
(महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी) 
६२१६, गृहनिर्माणासाठी कर्ज, उपविभागीय ३४,०० २३,८० 
१६) | (००) (०१) कृषि विद्यापीठांच्या कर्मचा- कृषि अधिकारी, 
यांना घरबांधणी अग्रीम दापोली 
(६२१६ ०२०१) एकूण ७६,४३ ५३,५० 
(डॉ.बा.सा.को.कृ.वि.दापोली) 
एकूण (अ--ब--क--ड--इ--ई) अनिवार्य a एकूण |  ९०७,७१,२५ ६३५,३९,८७ 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


